सुरक्षा विषयक अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 
दि. ०१.१०.२०१९ ते दि.२९/०२/२०२० पर्यंत 


महाराष्ट्र हासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ईएसटी-०११८/प्र.क्र.५३/विशा-४ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३० सप्टेंबर,२०१९. 


) शासन निर्णय गृह विभाग क्र.ईएसटी-१०१०/प्र.क्र.९६१/विशा-४, दि.३ मे, २०१२ 
) शासन निर्णय गृह विभाग क्र.ईएसटी-१०१२/प्र.क्र.१०९/विजा-४, दि.१७ ऑक्टोबर, २०१२ 
) शासन निर्णय गृह विभाग क्र.ईएसटी-१०१२/प्र.क्र.१०९/विजा-४, दि.१९ ऑक्टोबर, २०१३ 
) शासन निर्णय गृह विभाग क्र.ईएसटी-१०१२/प्र.क्र.१०९/विशा-४, दि.१ मार्च, २०१४ 
५) शासन निर्णय गृह विभाग क्र.ईएसटी-१०१२/प्र.क्र.१०९/विज्ा-४, दि.५ मार्च, २०१५ 
) शासन निर्णय गृह विभाग क्र: ईएसटी-१२१५/प्र.क्र.६३१/विशा-४, दि. २९ फेब्रुवारी, २०१६ 
) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/वि.सु.-१, दि.२१.०९.२०१६ 
) शासन निर्णय गृह विभाग क्र: ईएसटी-१२१५/प्र.क्र.६३१/विज्ा-४, दि.३ ऑक्टोंबर,२०१६ 
) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/आपुक, दि.१०.०२.२०१७ 
१०) शासन निर्णय गृह विभाग क्र: ईएसटी-१२१५/प्र.क्र.६३१/विज्ा-४, दि.२७ फेब्रुवारी,२०१७ 
११) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/आपुक, दि.०३.१०.२०१७ 
१२) शासन निर्णय गृह विभाग क्र: ईएसटी-१२१५/प्र.क्र.६३१/विज्ञा-४, दि.२६ऑक्टोंबर,२०१७ 
१३) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/आपुक, दि.०८ जानेवारी,२०१८ 
१४) शासन निर्णय गृह विभाग क्र: ईएसटी-०११८/प्र.क्र.५३/विज्ा-४, दि.२२ जानेवारी,२०१८ 
१५) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/आपुक, दि.०५ मार्च,२०१८ 
१६) शासन निर्णय गृह विभाग क्र: ईएसटी-०११८/प्र.क्र.५३/विज्ा-४, दि.१३ मार्च,२०१८ 
१७) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/आपुक, दि.०७ सप्टेंबर,२०१८ 
१८) शासन निर्णय गृह विभाग क्र: ईएसटी-०११८/प्र.क्र.५३/विशा-४, दि.१० ऑक्टोंबर,२०१८ 
१९) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६आ.पु.क. दि.२१ फेब्रुवारी,२०१९ 
२०) शासन निर्णय गृह विभाग क्र: ईएसटी-०११८/प्र.क्र.५३/विशा-४, दि.०१ मार्च,२०१९ 
२१) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६आ.पु.क. दि.११ सप्टेंबर,२०१९ 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील विविध आस्थापना व व्यक्तींच्या संरक्षण व सुरक्षेसाठी निर्माण केलेल्या एकूण १४८२ पदांना 
संदर्भाधिन अनुक्रमांक २० येथील दि.०१ मार्च,२०१९ च्या शासन निर्णय अन्वये दि. ०१/०३/२०१९ ते 
दि. ३०/०९/२०१९ या कालावधीपर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली होती. तरी आता खालील अस्थायी पदांना 
दि. ०१/१०/२०१९ ते दि. २९/०२/२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


) पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य यांच्या नियंत्रणाखालील विविध पोळीस आयुक्‍्त/पोळीस अधिक्षक 
यांच्या आस्थापनेवरील प्रपत्र "अ" मध्ये नमूद केलेली सुरक्षा विषयक ९९८ अस्थायी पदे. 


i) WANT आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील प्रपत्र "ब" मध्ये नमूद केलेली सुरक्षा विषयक ४११ अस्थायी 
पदे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-०११८/प्र.क्र.५३/विजा-४ 


ii) राज्यात नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या तालुक्यांच्या ठिकाणी सुरू केलेल्या १८ उपकोषागार 
कार्यालयाच्या संरक्षणासाठी प्रपत्र "क " मधील निर्माण केलेली प्रत्येकी ४ पोलीस कर्मचारी या प्रमाणे एकूण ७२ 
अस्थायी पदे. 


iv) fears पोलीस महानिरिक्षक, फोर्स वन, महाराष्ट्र राज्य हे एक पद. 


२. सदर पदांपैकी कोणतेही पद सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाही व ही पदे ज्या कारणांसाठी, अटींचे व 
शर्तीचे अधिन मंजूर केली आहेत, त्यांचे पालन करण्यात आले आहे, या अटीच्या अधिन राहून तसेच पदविषयक 
सुधारित आकृतीबंध उच्चस्तरीय समितीकडून अंतिमत: मान्य करून घेण्याच्या अटीच्या अधिन राहून ही मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 


३. " सदर कालावधीमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत प्रशासकीय विभागांनी वित्त विभागाच्या वरील नमूद शासन निर्णय 
मध्ये नमूद केलेल्या तरतूदीनुसार आढाव्यास (नव्याने निर्माण केलेल्या पदांसह) उच्चस्तरीय सचिव समितीची 
मान्यता घेऊन सुधारित आकृतीबंध निश्चित करणे आवश्‍यक आहे. सबब, आव्यक प्रस्ताव शासनास तातडीने सादर 
होईल, याची दक्षता घ्यावी. तसे न केल्यास मुदतवाढीअभावी सदर अस्थायी पदांच्या वेतनाचा प्रश्न उद्भवल्यास 
त्याची सर्वस्वी जबाबदारी पोलीस महासंचालक,मुंबई व पोलीस आयुक्त,मुंबई कार्यालयाची राहील याची नोंद 
घ्यावी". 


४. संबंधित पदांचे वेतन व भत्ते यांचा खर्च ज्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकला जातो त्याच लेखाशिर्षाखाली टाकून 
तो मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


५. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क.दि. ११ सप्टेंबर,२०१९ अन्वये प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून,त्याचा 
संगणक संकेतांक क्र. २०१९१००११७१९५६९८२९ असा आहे.हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Babasaheb 
Sadashiv Khandare 
Date: 2019.10.01 17:21:45 +05'30' 


(बाबासाहेब स.खंदारे) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

३. सर्व विशेष पोलीस महानिरीक्षक 

४. सर्व पोलीस आयुक्‍त 

५. सर्व पोलीस उपमहानिरीक्षक 

६. सर्व सहायक पोलीस महानिरीक्षक 

७. सर्व पोलीस अधीक्षक 

८. जिल्हाधिकारी, ठाणे, रायगड, सिंधुदूर्ग, जळगाव, औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-०११८/प्र.क्र.५३/विजा-४ 


९. नाशिक, चंद्रपूर, परभणी, नांदेड 

१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

११. महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२ मुंबई/नागपूर 
१२. महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा परिषा) महाराष्ट्र १/२ मुंबई/नागपूर 
१३. अधिदान व लेखा परिषा अधिकारी, मुंबई 

१४. वित्त विभाग (व्यय-७), वित्तीय सुधारणा-१ कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई 
१५. गृह विभाग, कार्यासन बीयुडी-१, पोल-३, मंत्रालय, मुंबई 

१६. निवडनस्ती, विशा ४, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-०११८/प्र.क्र.५३/विजा-४ 


शासन निर्णय क्रमांक : ईएसटी-०११८/प्र.क्र.५३/विजा-४ दि.३० सप्टेंबर, २०१९ चे प्रपत्र "अ 


अ.क्र. | घटककार्यालयाचे नाव | पो.नि./स. | पो.उ.नि./ | wa | war. | पो.शि./ | स.पो.शि. | पो.शि.चा GA म.पो.शि. श्वासन णं 
पो.नि स.पो.म.नि । हवा. पो.ना. डॉग प्रशिक्षक 
BSR 
q पो.आ.ठाणे २ ६ ३ Po -__| ६ 1 oo | 9 शिळा [Se ue 4 39 
2 | पो.आ.पुणे 2 द ३ . i= | 3 * | - [| - [| -. | R 
3 पो.आ.औरंगाबाद २ & 3 & | - | Fo - | 4 शड शड ९ ३१ 
8 पो.आ.नागपूर Po - | १ |. - | - | - | १ २ १ ee eee: 
4 पो.आ.नाशिक 1 - | - | - | - | - | G foe vos | = F< 
६ पो.आ.अमरावती Fo - | २ १ |. - | - | छु द विकरा 
७ वि.पो.म.नांदेड परिक्षेत्र शड 4 3 Fo - | ४ ४ Po Po - | विडे का =] २१ 
८ पो.अ.ठाणे ग्रा. ee w | - | - | o- [= J - Jo - | 8 
९ पो.अ.कोल्हापूर १ ४ ३ po - | 3 Po | Pe [1 - | P= | P| ११ 
१०  । पो.अ.परभणी po q p= | शड | - | Po - | [1 - Fo - | Po - Po - q 
११ | पो.अ.नागपूर ग्रा. Po q & fF 8 | - | Po - | Po Fo - | Fo - | Po - १४ 
१२ । पो.अ.अमरावती ग्रा. Po 1 - ६ शड २ [1 | [__-___| दिक P| Lo Z 
१३ | पो.अ.सातारा po Po २ ८ |. - | Fo - | Po - f= P| hd qo 
१४ | पो.अ.सिंधुदूर्ग ee: 2 | - | - Ff - J o- f= [= fo - fs 
१५ | पो.अ.रायगड po po 2 2 नि Fo Po - f= = Fi qo 
१६ । पो.अ.नागपूर [1_-|__-__|__१३ Cc | - | - | - J - Ff - J - J R83 
१७ । पो.अ.चंद्रपूर [1 - [| - [२ | - | ८ | - | - | ee en 
१८ । पो.अ.अमरावती ee ee १ |. -__| ४१ | - | q ee 


Digitally signed by Babasaheb Sadashiv Khandare 
Date: 2019.10.01 17:22:01 +05'30' 


(बाबासाहेब स.खंदारे ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-०११८/प्र.क्र.५३/विजा-४ 


शासन निर्णय क्रमांक : ईएसटी-०११८/प्र.क्र.५३/विशा-४ दि.३० सप्टेंबर, २०१९ चे प्रपत्र "अ 


अ.क्र. घटक कार्यालयाचे नाव पो.नि./ | पो.उ.नि./ स.पो. स.पो.शि. | पो.शा./ स.पो.शि. | पो.शि.चा | ल.ले म.पो.शि. श्वान पदसंख्या 
स.पो. | स.पो.म.नि हवा. पो.ना. डॉग प्रशिक्षक 
नि SSN 

१९ । पो.अ.गोंदिया | - | Po - | १२ ४८ Po - | po शड [1-__| Po - | po - ६० 
२० | पो.अ.जालना | - | Po 3 po - & f= P= a | Peo र्‌ 
२१ | पो.आ.ठाणे PF - | o- | छु १६ | - [| - | - | - | - J] - [2 
२२ | पो.आ.नागपूर शहर za 9 १६ ५५ Po Po Fo - | p - | Po - त्व ७८ 
२३ | पो.आ.औरंगाबाद शहर Po - | o- [| १८ | - | vw |. - || - | - | - J - | ६५ 
२४ | पो.आ.नाशिक शहर | - | q १६ ४० Poo | Fo Fo - | | - | q p= | BC 
२५ | पो.आ.नवी मुंबई १ षु ३७ ९३ [__-___| शड Po -__| [1 -__| Fo - Po - | १३६ 
२६ । राज्यातील दहशतवादी १० १४ १२ षि ७२ णि १८ 7 शि शि १२६ 

विरोधी पथके/ उप पथके 

(पो.आ.औरंगाबाद, नाशिक, 

नागपूर, पुणे) 
२७ । नवनिर्मित तालुक्‍यातील शि ति ९ 7 २७ ति | 1 शि शि ३६ 

उपकोषागाराच्या सुरक्षेसाठी 

(पो.अ.सांगळी, जळगाव, 

लातूर, नांदेड, बीड, 

उस्मानाबाद, भंडारा) 
२८ । पो.आ.नाशिक ग्रा. १ 8 > | - | ८ [_- f - fF - [| - Ul 
२९ एकूण ९९८ 


Digitally signed by Babasaheb Sadashiv Khandare 


Date: 2019.10.01 17:22:14 +05'30' 


(बाबासाहेब स.खंदारे ) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-०११८/प्र.क्र.५३/विजा-४ 


शासन निर्णय क्रमांक : ईएसटी-०११८/प्र.क्र.५३/विज्ा-४ दि.३० सप्टेंबर, २०१९ चे प्रपत्र "ब" 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या 
१ । पोलीस उपआयुक्त 1१ 
२ | सहायक पोलीस आयुक्त ३ 
3 पोलीस निरिक्षक 8 
४ सहायक पोलीस निरिक्षक ४४ 
५ महिला सहायक पोलीस निरिक्षक 1१ 
६ पोलीस उपनिरिक्षक २१ 
सहायक पोलीस उपनिरिक्षक २ 
ह महिला सहायक पोलीस उपनिरिक्षक ९ 
९ पोलीस हवालदार GIA २९ 
1१० | ० = | पोलीस हवालदार | 1 co १ 
शिश १ ।महिला पोलीस नाईक १२ 
१२ (| पोलीस शिपाई Ware 1१११ | ११ 
१३ (| पोलीस शिपाई १०८ 
१४ । महिला पोलीस शिपाई २० 
१५ । पोलीस शिपाई चालक २२ 
१६ | बिनतारी यंत्र चालक ८ 
एकूण ४११ 


Digitally signed by Babasaheb Sadashiv Khandare 
Date: 2019.10.01 17:22:28 +05'30' 


(बाबासाहेब स.खंदारे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-०११८/प्र.क्र.५३/विजा-४ 


शासन निर्णय क्रमांक : ईएसटी-०११८/प्र.क्र.५३/विज्ञा-४ दि.३० सप्टेंबर, २०१९ चे चे प्रपत्र "क 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या 
शि उपकोषागार, अंबरनाथ, जि.ठाणे १ हवालदार + 3 पोळीस 
शिपाई 


2 उपकोषागार, विक्रमगड, जि. ठाणे 


१ हवालदार-- 3 पोलीस शिपाई 


३ उपकोषागार, तळा, जि.रायगड 


१ हवालदार-- 3 पोलीस शिपाई 


४ | उपकोषागार, दोडामार्ग, जि.सिंधुदूर्ग 


१ हवालदार-- 3 पोलीस शिपाई 


षु उपकोषागार, बोदवड, जि.जळगाव 


१ हवालदार--3 पोलीस शिपाई 


६ | उपकोषागार, फुलब्री, जि.औरंगाबाद 


१ हवालदार-- 3 पोलीस शिपाई 


9 उपकोषागार, वडवणी, जि.बीड 


१ हवालदार-- 3 पोलीस शिपाई 


क्रि उपकोषागार, बार्शी, जि.उस्मानाबाद 


१ हवालदार-- 3 पोलीस शिपाई 


९ । उपकोषागार, देवणी, जि.लातूर 


१ हवालदार--3 पोलीस शिपाई 


| 9 o । उपकोषागार, त्र्यंबकेश्वर, जि.नाशिक 


१ हवालदार-- 3 पोलीस शिपाई 


११ | १ उपकोषागार, देवळा, जि.नाशिक 


१ हवालदार-- 3 पोलीस शिपाई 


१२ | उपकोषागार, पोभर्णी, जि.चंद्रपूर 


१ हवालदार-- 3 पोलीस शिपाई 


१३ । उपकोषागार, बल्लारपूर, जि.चंद्रपूर 


१ हवालदार-- 3 पोलीस शिपाई 


१४ । उपकोषागार, मानवत, जि.चंद्रपूर 


१ हवालदार-- 3 पोलीस शिपाई 


१५ । उपकोषागार, सोनपेठ, जि.परभणी 


१ हवालदार-- 3 पोलीस शिपाई 


१६ | उपकोषागार, उमरी, जि.नांदेड 


१ हवालदार-- 3 पोलीस शिपाई 


१७ । उपकोषागार, हिमायतनगर, जि.नांदेड 


१ हवालदार--२ पोलीस शिपाई 


१८ | उपकोषागार, मुदखेड, जि.नांदेड 


१ हवालदार-- 3 पोलीस शिपाई 


Digitally signed by Babasaheb Sadashiv Khandare 


Date: 2019.10.01 17:22:43 +05'30' 


(बाबासाहेब स.खंदारे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


